पोलीस उपनिरीक्षक मर्यादित विभागीय 
स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा - २००६. 
प्रवेशप्रमाणपत्रे निर्गमित केल्याबाबतचे 
घोषणापत्र 


महाराष्ट्र शासन 
गृह बिभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक -पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.२००/पोल-५(अ), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक १६ जुले, २००८. 


बाचा :-१) शासन परिपत्रक, गृह विभाग, क्रमांक-पीएसबी-०३०५/प्र.क्र.-२००/पोल-५( अ), 
दिनांक ९ जुले, २००८ 
२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्र.१४४२(२)/मावप/२००६/१२, 
दि.१६/७/२००८. 


शासन परिपत्रक :- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून महाराष्ट्र राज्य पोलीस दलातील पोलीस 
उपनिरीक्षक पदावर नियुक्तीसाठी मर्यादित विभागीय स्पर्धा (पूर्व) परीक्षा-२००६ दि.११ मे, 
२००८ रोजी घेण्यात आली होती. त्यामध्ये अर्हताकारी ठरलेल्या उमेदवारांची मुख्य पराक्षा 
दि.२० जुले, २००८ रोजी घेण्यात येणार आहे. यासंबंधी महाराष्ट्र लोकसेबा आयोगाने दि.१४ जुल, 
२००८ रोजी प्रवेशप्रमाणपत्रे निर्गामत करण्याबाबत खालीलप्रमाणे घोषणा केलेली आह:- 

"पोलीस उर्पानरीक्षक मर्यादित विभागीय स्पर्धा (मुख्य) परीक्षा-२००६ हो दिनांक 
२०/७/०८ रोजी औरंगाबाद, मुंबई, पुणे व नागपूर केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे. दिनांक ११ 
मे, २००८ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व परीक्षेमध्ये sede ठरलेल्या उमंदवारांना मुख्य 
परीक्षेकरिता पात्रता तपासण्याच्या अधिन राहून तात्पुरता प्रवेश देण्यात आला असून त्यानुसार 
त्यांना प्रबेशप्रमाणपत्रे भारतीय टपाल खात्यामार्फत रवाना करण्यात आलेली आहेत. पूव 
परीक्षेसाठी मुंबई, औरंगाबाद, पृणे ब नागपूर केंद्र घेतलेल्या उमेदवारांना त्या त्या केंद्रावर प्रवश 
देण्यात आला आहे. तसेंच अमरावती केंद्र घेतलेल्या उमदवारांना नागपूर केंद्रावर, नांदड He 
घेतलेल्या उमेदवारांना औरंगाबाद केंद्रावर ब नाशिक केंद्र घेतलेल्या उमेदवारांना Yas केंद्रावर 
प्रवेश देण्यात आलेला आहे. 

मुख्य परीक्षेकरता प्रवेश दिलेल्या ज्या उमेदवारांना दिनांक ९७/७/०८ पर्यंत 
प्रवेशप्रमाणपत्रे प्राप्त होणार नाहीत, अशा उमेदवारांनी दिनांक १८ व १९ जुले, २००८ रोजी 
मुंबई केंद्राच्या बाबतीत आयोगाच्या माझगांव येथील कार्यालयात आणि औरंगाबाद, नागपूर 
व पणे केंद्रांच्या बाबतीत संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयात व्यक्तीशः: संपर्क साधून 
प्रवेशप्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत प्राप्त करुन घ्यावी. प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांच्या यादीत नाव 
असल्यासच अशा उमेदवारांना प्रवेशप्रमाणपत्राची दुय्यम प्रत पुर्रवण्यात येईल. Wel प्रवेशाबाबत 
उमेदवारांना काहो अडचण उद्भवल्यास त्यांनी आयोगाच्या माझगांव कार्यालयाशी परीक्षेपूवीच 
संपर्क साधावा. परीक्षेनंतर या संदर्भात आलेल्या तक्रारीची दखल आयोगाकडून घेतली जाणार 
नाही, याची कृपया नोंद घ्यावी. 


दिनांक २६/६/२००८ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पोलीस उर्पानरीक्षक मर्यादित 

विभागोय पूव परीक्षा-२००६ मध्ये परस्पर प्रवेश घेतलेल्या उमेदवारांचे अर्ज आयागास प्राप्त झाल 

नसल्याने तसंच केंद्र संकेतांक नमूद न केलेल्या उमेदवारांपैको तात्पुरता प्रवेश देण्यात आलेल्या 

काही उमेदवारांचा निकाल राखून ठेवण्यात आलेला होता. राखून ठेवलेल्या निकालापेको खालील 
उमेदवार अर्हताप्राप्त असून असुन उर्वरित उमेदवार अर्हताप्राप्त झालेले नाहीत:- 


केद्र | अर्हताप्राप्त उमेदवारांचा बेठक क्रमांक 
29 MUMBAI | (1) MBO11441. (2) MBO11442 एकृण दोन 
, 38-PUNE (1) PNQ23315 एकृण एक 


उपरोक्‍त PNOIIIIS उमेदवाराचा निकाल त्यांनी Ya परीक्षेचा अज आयोगास सादर 
केल्याचा पुरावा सादर करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून प्रासध्द करण्यात येत आहे." 


री आयोगाची उक्त घोषणा या परिपत्रकाद्रारडे सहाय्यक पोलीस उर्पानरीक्षक, पोलीस 
हवालदार, पोलोस नाईक वब पोलीस शिपाई या संवर्गातील सब कमचा-यांच्या (रजेबर / 
प्रतनियुक्‍्तीबर असणा-या कर्मचा-यांसह) निदर्शनास आणण्यात येत आहे. 


3. हे शासन परिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२००८०७१६१५३४०६००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने. 
= नि wal 
सु. ग. सानवण ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 


प्रात, 
१) Orda, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबइ (पत्राने) 
२) पोलीस महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ. 
३) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 
४) संचालक, eel करप्शन ब्युरो, मुंबई 
५) अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), पुणे 
६) आयुक्त, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुप्तवार्ता), मुंबई 
७) अपर पोलीस महासंचालक, (प्रशिक्षण ब खास पथके), मुंबई 
८) अपर पोलोस महासंचालक, राज्य Wale पोलीस बल, मुंबई. 
९) सब पोलीस उपमहानिरीक्षक 

१०) सव पोलीस अधीक्षक. 

११) सब पोलीस आयुक्‍त, (मुंबई बगळून). 


